विदर्भ व मराठवाडा विभागातील औद्योगिक 
घटकांना विद्युत शुल्क माफी सवलतीचा 
कालावधी वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- साप्रोयो- २०२४/प्र.क्र.१३९/उद्योग-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ जुलै,२०२४ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, उ.ऊ. व का. विभाग, क्रमांक:-साप्रोयो- २०१८/प्र.क्र.२५२/उद्योग-८, 
दि. २८.०५.२०१९. 
२) विकास आयुक्त (उद्योग),उद्योग GAAS AG प्रशासकीय भवन,मुंबई यांचा 

दि.२६.०४.२०२४ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना:- 

राज्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी, मराठवाडा व विदर्भ विभागाचा औद्योगिक विकास होणे 
आवश्यक आहे. यासाठी मराठवाडा व विदर्भ विभागातील उद्योगांना स्पर्धात्मक युगात टिकून 
राहण्याकरीता सक्षम करणे आवश्यक असल्याने विदर्भ,मराठवाडा क्षेत्रातील अस्तित्वातील तसेच 
नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व उद्योगांना शासनाने विद्युत शुल्क माफीची सवलत होती. सदर विद्युत 
शुल्क माफीच्या कालावधीस शासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे.दि.२८.०५.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या विद्युत शुल्क माफी सवलतीचा ५ वर्षाचा कालावधी दि.३१.०३.२०२४ 
रोजी संपुष्टात आलेला आहे. त्यामुळे सदर विद्युत Bou माफीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक-साप्रोयो-२०१८/प्र.क्र.२५२/उद्योग-८, 
दि.२८.०५.२०१९ अन्वये मराठवाडा व विदर्भ विभागातील जिल्हयात अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने 
स्थापित होणाऱ्या सर्व उद्योगांना अनुज्ञेय करण्यात आलेली विद्युत शुल्क माफीची सवलत 
दि.३१.०३.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. विदर्भ व मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित 
भागाचा औद्योगिक विकास व्हावा व या विभागातील उद्योग स्पर्धाक्षम व्हावेत यास्तव विदर्भ व 
मराठवाडयातील जिल्हयात अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व उद्योगांना दिली 
जाणारी विद्युत शुल्क माफीची सवलत दिनांक ०१.०४.२०२४ ते दिनांक ३१.०३.२०२९ पर्यंत ५ वर्षापर्यंत 
वाढविण्यात येत आहे. 


२. wax निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक ती अधिसूचना ऊर्जा विभागाकडून निर्गमित 
करण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय Wasser दि.०५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मा.मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो- २०२४/प्र.क्र.१३९/उद्योग-८ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०७१०१४२४२९५७१० असा आहे.सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LAXMIKANT 
GOPALRAO DHOKE 


(लक्ष्मीकांत ढोके) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

३) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई 

६) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह व विधी) यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

८) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
९) मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

११) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 

१५) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय,मुंबई 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी 

१७) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय,मुंबई 

१९) सर्व सह संचालक, उद्योग संचालनालय,मुंबई 

२०) सर्व महाव्यवस्थापक,जिल्हा उद्योग केंद्र,उद्योग संचालनालय,मुंबई 

२१) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

२२) निवड नस्ती (उद्योग-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


